महाराष्ट्र शासनाकरीता नक्षलविरोधी 
अभियानाकरीता नवीन हेलिकाप्टर 
खरेदी करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. विचासं-१११८/प्र.क्र.८०/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: २७ जुले, २०१८. 


वाचा: १) शासन निर्णय क्र.विचासं-१११८/प्र.क्र.9९/ २८-अ, दि.८ मे, २०१८ 
२) उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. डीए/ एडीएम/७४५/२०१८., दि.२५/७/२०१८ चे पत्र 
शुध्दीपत्रक :- 
उपरोक्त शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.४ मधील चौथ्या ओळीपासुन, “आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी उपरोक्त नमूद रु.१४.४९ कोटी अग्निम देण्याची रक्‍कम उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित, मुंबई यांच्याकडे धनादेशाव्दारे सुपुर्त करावी व त्यांच्या सदर रक्‍कम प्रचलित 
परकीय चलनातील दरानुसार Airbus Helicopters या कंपनीस अदा करण्यात यावी.” 
याऐवजी 
“आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी उपरोक्‍त नमूद रु.१४.४९ कोटी अग्निम देण्याची रक्‍कम प्रचलित 


परकीय चलनातील दरानुसार Airbus Helicopters या कंपनीस अदा करण्याची कार्यवाही त्यांच्या स्तरावरुन 
करावी” असे वाचावे. 


६. सदरहू शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक क्रमांक २०१८०९०५१२०४४१६१०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Sandhya Ashok Bageshwar 
DN: c=ll Gi ment htra, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Sandhya 
Ashok 3 
(सं.अ.बागेश्वर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई 
२. महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.२५), मंत्रालय, मुंबई 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. Airbus Helicopters, Deutchland Gmbh, IndustriestraBe ४, Donauworth, Germany. 
७. निवडनस्ती. 


